अधीक्षक अभियंता, तापी -गोदावरी जलविद्युत व 
उपसा सिंचन मंडळ जळगाव व त्या अंतर्गत 
असलेल्या कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत 
व उपसा सिंचन विभाग, औरंगाबाद व कार्यकारी 
अभियंता, गोदावरी जलविद्यु व उपसा सिंचन 
विभाग, नाशिक अंतर्गत कार्यरत असलेल्या 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत स्थायी व 
रुपांतरीत अस्थायी पदांना दि. ०१.१०.२०१७ ते 
दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०१८/प्र.क्र.१००/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २६.०४.२०१८. 


संदर्भ ९) शासन ज्ञापन ATO Ay २०१७/प्र.क्र.५७/ज.वि.,दिनांक १६.०३.२०१८ 
२) मुख्य अभियंता(विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ(वि)/जविप्र/ 
मुदतवाढ/आ-५/८१६,८१७ व ८१८, दि.३१.०३.२०१८ रोजीचे पत्रे. 


प्रस्तावना: 

गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ,औरंगाबाद अंतर्गत मुख्य अभियंता 
(विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी 
जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगांव अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व 
उपसा सिंचन विभाग,औरंगाबाद व कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिचन 
विभाग, नाशिक या विभागातील व त्यांचे अंतर्गत कार्यरत असलेल्या उपविभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थाई आस्थापनेवरील ६८ व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ८ 
पदांना दिनांक ३०.०९.२०१७ च्या पुढे दि.०१.१०.२०१७ ते दि. ३१.१२.२०१७ व दि.०१.०१.२०१८ 
ते २८.०२.२०१८ या कालावधीत त्यांनी शासनाकडून सदर कार्यालयांची मुदतवाढ घेतलेली 
नाही. याबाबत संबंधिताना यापुढे अशाप्रकारची अनियमितता करण्यात येऊ नये अशी समज 
मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्याकडून संबधिताना देण्यात आली आहे. 


गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ,औरंगाबाद अंतर्गत मुख्य अभियंता (विद्युत), 
जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळीळ अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत 
व उपसा सिंचन मंडळ, जळगांव अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा 
सिंचन विभाग,औरंगाबाद व कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, 
नाशिक अंतर्गत कार्यरत असलेल्या नियत अस्थाई आस्थापनेवरील एकूण ६८ पदांना व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ८ पदांना दि. ०१.१०.२०१७ ते दि. २८.०२.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याबाबत 
खालीलप्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.१००/जवि 


शासन निर्णय : 


गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव अंतर्गत मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत 
प्रकल्प, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा 
सिंचन मंडळ,जळगांव अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, 
औरंगाबाद व कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, नाशिक अंतर्गत 
उपविभागीय कार्यालयातील ६८ नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ८ पदांना दिनांक ०१.१०.२०१७ ते दि. २८.०२.२०१८ पर्यंत पूर्वलक्षी प्रभावाने 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे व सदर पदांना त्यापुढे दि. ०१.०३.२०१८ ते दि. ३०.०९.२०१८ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (Tales सोबतच्या प्रपत्रात दिळेळा आहे.) 


२. या पदांवर होणाऱ्या आस्थानेवरील खर्च मागणी क्र.५ ( नियत अस्थायी आस्थापना) 
४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, १९० सार्वजनिक व इतर क्षेत्रातील 
गुंतवणूका, (०४) योजनेतर-वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान, (०४) (०५) गोदावरी 
मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, (४७०१ आय २०४ 
(योजनेत्तर) व मागणी क्र.आय-५ (रूपांतरित अस्थायी आस्थापना) ४७०१ - मोठे व मध्यम 
पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, 
(०२) योजनांतर्गत (०२) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली 
अंशदान, (४७०१ एच ८९९) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर ane निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क., दिनांक ०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
आणि आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१५/.॥89॥08७9॥॥9.90४.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१८०४२६१६३४१०४४२७ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda Bagad 


D DN: c=IN, o=Government harash' Wi Re 
nyanaeo Department postalcode=400032 st-Maharsh 
2.5.4.20=c6c9c3f1 17cf64b38033df6ee6 108697532342ef3db994d443 
60791643585 16, 


INumber=857832272f9c6e57a4d72f8a22cf41cccb1c816e7374d 
Nn a Nn a a g a e 487 ed5ee3e377def65, yand la 


Date: 2018.04.26 16:38:04 +05'30' 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
सोबत:- विवरणपत्र. शासनाचे उप सचिव 


प्रत विवरण पत्रासह अग्रेषित : 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य 1/2, मुंबई / नागपूर 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य 1/2, मुंबई / नागपूर 
३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
४. मुख्य अभियंता(विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 
५. अधीक्षक अभियंता, तापी- गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगाव. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.१००/जवि 


अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, औरंगाबाद. 
कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, नाशिक 
ज.वि.संग्रहार्थ 


on SG & 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


area निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.१००/जवि 


शासन ज्ञापन क्रमांक : सीओई -२०१८/प्र.क्र.१००/ज.वि,दि. २६ .०४.२०१८ चे 
विवरणपत्र १ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजुर पदे 


अ.क्र पदनाम कार्य.अभि.,गोदावरी प.,अभि. गोदावरी | उप.,अभि.गोदावरी । उप.,अभि. गोदावरी उप.,अभि.गोदावरी | कार्य.अभि., गोदावरी कार्य.अभि. गोदावरी ज.वि. व 
जलविद्यु व उपसा जलविद्युत व उपसा | जलविद्युत व उपसा | जलविद्युत व उपसा जलविद्युत व उपसा | जलविद्युत व उपसा उ.सिं.वि, औरंगाबाद व ४ 
सिंचन विभाग, सिंचन उपविभाग क्र. | सिंचन उपविभाग क्र. | सिंचन उपविभाग सिंचन विभाग, सिचन विभाग,नाशिक | उपविभाग 
औरंगाबाद १, संगमनेर २. नांदेड क्र. 3. औरंगाबाद उपविभाग क्र ४ कार्य.अभि.गो.ज.वि. 

लातूर व उ.सिं.वि. नाशिक 
ee २ ३ शिकला षु & ae ८ ९ 

= कार्यकारी अभियंता a ळा 1 | शिकळा = fF = | = 4 i = 4 

2 उप अभियंता [oa Lil PL. Pg Le i ae ६ 

3 कनिष्ठ अभियंता/ 8 धका शिका 8 3 १४ 

शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 

४ विभागीय लेखापाल LS | eo Po Poo (co Po Po 

षु प्रथम लिपिक 1 पण ii ef oe fe (ae aan ii के 

६ वरिष्ठ लिपिक ३ =e ca Sa a 1१] Lo | en oa ८ 

७ कनिष्ठ लिपिक षु शिका शिका शिका २ शिका ae 

/लिपिक टंकलेखक 

८ भांडारपाल LS ce = = 3 i) Po = 

९ आरेखक i क. | Lo 4 Po Po i = शा a a 

a अनुरेखक २ Eo ia शिशगा शिळ का - आ 3 

ae १ वाहनचालक Lo oe ; «| ae 1१] शिळ शिका ५ 

१२ शिपाई ५ a शिका 2 २ शिका | गा q 

१३ चौकीदार २ शा शिक कां ne Ls 7 (cee g 

१४ तारतंत्री i आ. | a | Ue Lae i =] Pm 3 

१५ वीजतंत्री i के. ० Le 1१ | शिका f= | SS (1 oe 

एकूण २४ ८ ९ . a a 4 ६८ 


Dnyandeo Ananda Bagade 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


area निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.१००/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक :सीओई -२०१८/प्र.क्र.१००/ज.वि, दि. २६.०४.२०१८ चे 


विवरणपत्र २ 


रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील मंजुर पदे 


अ.क्र कर्मचा-याचे नाव पदनाम सेवा निवृत्तीचा 
दिनांक 
शिंजी श्री.अयुब मोहमद इनामदार वाहन चालक दि.३१/०७/२०२२ 
२ श्री. पुंडलिक नाना खोडके मदतनीस दि.३१/०१/२०२४ 
3 श्री. हरीचंद कचरु जेन मदतनीस दि.३०/०६/२०१९ 
४ श्री.जीतबहादुर ऐतराम थापा चौकीदार दि.३१/१२/२०२२ 
५ श्री. अशोक वामनराव चौकीदार दि.३१/०३/२०१९ 
गायकवाड 
६ श्री. इर्षाद अब्दुल हादी मजुर दि.३०/११/२०२४ 
७ श्री. विठठल भागा सोनावणे तांत्रिक दि.३०/०३/२०२४ 
मदतनीस 
टॅ श्री.सय्यद अब्बास हुसैनभाई सहायक दि.३१/०३/२०२१ 
जोडारी 
एकूण ०८ 
Dnyandeo Ananda 0 ५. 
Bagade का 
(ज्ञा.आ. बागडे) 


शासनाचे उप सचिव 


